राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१८-१९ या वर्षासाठी शासन अनुदानीत 
रासेयो विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र.१२७/१८/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ मे, २०१८. 


वाचा : 
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र H.G-20099/2/209-NSS, दिनांक २६ एप्रिळ, २०१८ 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम आणि 


विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी संख्या मंजूर 


करण्यात येते. सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र शासनाने रा.से.यो. 


विद्यापीठनिहाय प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ 


टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अझाप्रमाणे विभागणी करुन, अनुसूचित जातीसाठी ३८,६७०, 


अनुसुचित जमातीसाठी ३०,८०० व इतरांसाठी २,५८,२३० याप्रमाणे प्रवर्ग विभागणी करुन, एकूण 


नियमित कार्यक्रमासाठी ३,२७,७०० आणि विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी १,६३,८५० इतकी विद्यार्थी 


संख्या महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर केली असून, त्याचे विद्यापीठ/संस्थानिहाय वाटप करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०१८-१९ च्या मंजूर 


तरतूदीनुसार नियमित कार्यक्रमासाठी ३,२७,७०० आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी १,६३,८५० अशी 


विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, ती विद्यापीठ/संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र.१२७/१८/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
अ.क्र | विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
स्वयंसेवक 
एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती । इतर संख्या 
al सावित्रीबाई फुले पुणे Sees. करे 
विद्यापीठ. पुणे 9 »२९ ३,९४८ २८,२६२ २३,८०० 
२ | Hag विद्यापीठ, मुंबई ४२,००० | ४,२१६ ३,०९६ ३४,६८८ | २१,००० 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
३  । मराठवाडा विद्यापीठ, ३४,३५० | ४,१५४ २,२२८ २७,९६८ । १७,१७५ 
औरंगाबाद 
संचालक, (माध्यमिक व उच्च 
8 CE ३३,८५० ३,९९४ ३,१८६ २६,६७० १६,९२५ 
संचालनालय, पुणे । र । 9 । 
(+ २ स्तर) 
; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज elton ll विला eee ence 
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर ) | र * * 
संत गाडगेबाबा अमरावती 
& ents, अमरावती 24,800 ३,०९६ २,३७८ १९,९२६ १२,७०० 
७ शिवाजी विद्यापीठ, २४,६०० २,९०४ १,२५४ २०,४४२ 92,300 
कोल्हापूर * । » न न 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
oa ean १५,००० | १,८६८ ३,४१४ ९,७१८ ७,५०० 
जळगाव 
स्वामी रामानंद तीर्थ 
व मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड ळा त य गे ee 
१० | S.N.D.T. महिला विद्यापीठ, eal ति त त्र cae noe 
मुंबई न न | | 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व व प्रशिक्षण संचालनालय, १०,००० | १,१८० १,१०० ७,७२० ५,००० 
मुंबई 
सोलापूर विद्यापीठ, 
१२ सोलापूर ९,२०० १,०८६ ४८६ ७,६२८ ४,६०० 
सोलापूर 
गोंडवाना विद्यापीठ, 
१३ | गडचिरोली ९,००० १,०६० २,०२० ५,९२० ४,५०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र.१२७/१८/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र | विद्यापीठाचे नाव सवरत 
एकूण ।|अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर न 
संख्या 
ay | महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान वा र. ee nies aes 
विद्यापीठ, नाशिक त : 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 
१५ राहूरी ३,८०० ४४८ ३५८ २,९९४ १,९०० 
राहूरी 
ie वसंतराव नाईक मराठवाडा गा र माग ० कता 
कृषि विद्यापीठ, परभणी र | न 
7 डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि ह वा ao a snes 
विद्यापीठ, अकोला व 
ay भारती विद्यापीठ ane ae ss oe a 
विश्वविद्यालय, पुणे ह ४ 
श्र BAAS चव्हाण महाराष्ट्र | . iss Bas bay ae nae 
मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 0 * 
डा.बाळासाहेब सावंत कोकण 
ग कृषी विद्यापीठ, दापोली 234 as ग ~ ia 
" महाराष्ट्र पशू व मत्स्य ee i sae ae ise 
विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर ग 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर ळ्‌ 
९२ तंत्रशास््र विद्यापीठ, लोणेरे ce a = 2 ae 
संचालक, तंत्र शिक्षण 
ny संचाळनालय, मुंबई चा ee we य ie 
कवी कुलगुरु कालिदास 
२४ । संस्कृत विश्वविद्यालय, ४०० ३४ २४ ३४२ २०० 
रामटेक 
5 महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय bu sy ss i cose 
हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 
उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा 
२६ | संस्थान (अभिमत विद्यापीठ), २०० २४ १८ १५८ oo 00 
पुणे 
एकूण ३,२७,७०० | ३८,६७० ३०,८०० | २,५८,२३० | १,६३,८५० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र.१२७/१८/साशि-७ 


विद्यापीठ/संस्थांनी शासनाने त्यांना वरीलप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, प्रवर्गनिहाय 
मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून घेवू नये. तसेच 
सन २०१८-१९ या वर्षासाठी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार विद्यापीठे/संस्थांनी संबंधितांना वाटप 
करण्यात यावेत. 


विद्यापीठ/संस्थानी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न असलेल्या सर्व 
महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करावे व त्याची प्रत शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात 
नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या शासनाला दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत कळवावी. 

या आदेशानुसार मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येकरिता सन २०१८-१९ चा अनुदानाचा प्रथम हप्ता 
लवकरच मंजूर करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०८१४५५१८४३०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Atul Hansrqj : a 

Salunke 
(डॉ. अतुल साळुंके) 

राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 


प्रत, 
१. उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री 
भवन, नवी दिल्ली, 
२. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय केंद्र, पुणे, 
३. कुलसचिव, सर्व विद्यापीठे, 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे, 
५. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे (+2 स्तर), 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
८. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 
९. नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 
११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 
१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


